कृष्णा कालव्याच्या सा.क्र. ०/४०० ते सा.क्र. 
२/६०० कि.मी. मधील मुख्य कालवा दुरूस्ती 
व पुर्नस्थापनेचे काम करणेच्या 
अंदाजपत्रकास fears दुरूस्ती अंतर्गत 
प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.३९८/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १ सप्टेंबर २०२३ 


वाचा:- 
१. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे 
पत्र.जा.क्र.मकृखोविम - 30 / (१९२/२०२२) / सिंव्य २/ ६३२६ / २०२२ दि. १९/९/२०२२ 
२. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८. 
३. शासन निर्णय - २०१८/५५१/१७/सिंव्य(कामे), दि.२७/११/२०१८. 
४. शासन निर्णय - २०१३/७८५/१३/सिंव्य (कामे),दि १/८/२०१९. 
५. शासन परिपत्रक- प्रमा २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे),दि.१६/९/२०२१. 
६. शासन परिपत्रक क्र-प्रमा २०१३/(७८५/१३)/ सिंव्य (कामे),दि १/१/२०१५. 
७. शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण -२०२२/ प्र.क्र.५१६/२०२२/सिंव्य (कामे) दिनांक १४/३/२०२३. 


प्रस्तावना:- 


सातारा जिल्यातील कृष्णा नदीवर खोडशी तालुका कराड येथे १५० वर्षापूर्वीचा ब्रिटीशकालीन 
वळवणीचा बंधारा बांधण्यात आला असून नदीच्या डाव्या तीरावरून कृष्णा कालवा सुरू होतो.या 


PISA सातारा जिल्हयातील कराड तालुका व सांगली जिल्हयातील वाळवा, पळूस व तासगांव 


तालुक्‍यातील लाभधाराकांना सिंचनासाठी पाण्याचा लाभ होतो.कृष्णा कालव्याच्या लाभक्षेत्रात ३६ गावे 
येतात.कालव्याची एकूण लांबी ८६ कि.मी. असून प्रकल्पाचे काम १८६८ साली पूर्ण करण्यात येवून 


प्रथमत: १८६८-६९ च्या रब्बी हंगामात कालवा सिचनासाठी खुला करण्यात आला.प्रकल्पाचे एकूण 


सिंचनक्षेत्र १३३६६ हेक्‍टर इतके आहे. 


कृष्णा कालवा सा.क्र. ०/४०० ते २/१०० कि.मी. दरम्यान कालवा भरावा मधुन जात असून या 


ठिकाणी पाणी झिरपून शोतात पाणी पाझरत असल्याने तसेच या ठिकाणी दोन्ही बाजूचा भराव घसरत 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.३९८/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 


असल्याने कालवा काटछेद व्यवस्थित होणेसाठी या ठिकाणी दोन्ही बाजूस संरक्षकर्भित 


done बाजूस अस्तरीकरण प्रस्तावित असल्याने क्षेत्रिय अधिका-यांच्या निर्दशनास 
आणले.तसेच सा.क्र. ०/६३० ते ०/७३० व सा.क्र. ०/९०० ते १/०५० कि.मी. दरम्यान निरिक्षण 


पथ मोठया प्रमाणावर खचलेने तेथील माती भराव कालव्यात ढासळत असल्याने कालवा 


काटछेद व्यवस्थित राहणेसाठी त्या साखळी क्रमांकाचे ठिकाणी निरिक्षण पथ बाजूस 


संधानकातील संरक्षक भिंत बांधकाम करणे,तसेच सा.क्र. १/६६० ते १/९४५ तसेच सा.क्र. 
१/९४५ ते २/१०० कि.मी. दरम्यान निरिक्षण पथ व सेवापथ बाजूचा भराव मोठया प्रमाणावर 


ढासळत असल्याने काटछेद व्यवस्थित राहणेसाठी या संपूर्ण लांबीत संधानकातील 


संरक्षक्भिंत बांधकाम व तळातील बाजूस अस्तरीकरण करावे लागणार असल्याचे क्षेत्रिय 
अधिका-यांनी निर्दडानास आणले. 


या अनुषंगाने कृष्णा कालव्याच्या सा.क्र. ०/४०० ते सा.क्र. २/६०० कि.मी. मधील मुख्य 


कालवा दुरूस्ती व पुर्नस्थापनेचे काम करणेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा 


प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.त्याअनुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


झासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे अंतर्गत कृष्णा कालव्याच्या सा.क्र. 


०/४०० ते सा.क्र. २/६०० कि.मी. मधील मुख्य कालवा दुरूस्ती व पुर्नस्थापनेचे कामाच्या 


अंतर्गत रू ४,९०,८३,७३२ /- WAN कोटी नव्वद लक्ष त्रयाऐंशी हजार सातठी बत्तीस फक्त) 
एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास खालील अटींच्या अधीन राहून सोबतच्या प्रपत्रानुसार प्रशासकीय 


मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१) 


4) 


तांत्रिक मान्यता , निविदा प्रक्रिया , कामाचे नियोजन व पूर्णत्व , प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत 
खर्च करणे इ. बाबींसाठी प्रचलित शासन निर्णय / परिपत्रके यांचे पाळन करणे बंधनकारक 
राहिल. 

प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम 
साहित्याचा पूर्ण वापर करुन बचत साधावी. 

सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. 

सदर दुरुस्ती काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रांतर्गत पाणी वापर संस्था स्थापित 
करुन लाभक्षेत्र हस्तांतरीत करणेची संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रीय अधिका-याची राहील. 

सदर कामास नियामक मंडळाच्या पुढील बैठकीत मंजुरी घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.३९८/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 


प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०० मोठे पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८०- 
सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष दुरूस्ती / विस्तार व 
सुधारणा कार्यक्रमा अंतर्गत भाग भांडवळी अंशदान (०४(०२) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (उर्वरीत महाराष्ट्र) (कार्यक्रम) (४७०० ०२३८) (योजनांतर्गत) ५४ 
गुंतवणुका या लेखाशिर्षा खाली टाकुन मंजुर अनुदानातुन भागवावा. 

या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिंव्य (कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही 
मध्ये क्र.१९ सन २०२३-२४ मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


सदर शासन निर्णय संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.insUme} करण्यात आला 
असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०२३०९०११३२६१३८५२७ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by NAMITA GAURAV BASER 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
WATER RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4,20=8ee2809da7de03f444cfa186d623a7 5facSdb94F 
bSc9de45f8a0Sb5f4b6fb7F, postalCode=401 
GA U RAV BAS E R 69D010EE03D01B7C859C5458FEEAF66B1 
EAE16BC67FSCCB127AE66608DESFA48, cn=NAMITA 
Date: 2023.09.01 13:31:07 +05'30' 
(न. गौ.बसेर ) 
सोबत सहपत्र : 
ढ 
प्रत: 
क 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
४) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
५) मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
६) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
७) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
८) मा.मंत्री,जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 
९) अ.मु.स. (वित्त) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१०) अ.मु.स. (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१) अमुस (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१२) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१३) सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१४) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 
१५) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 
१६) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 
१७) मुख्य अभियंता ,(जसं) जलसंपदा विभाग, पुणे 
१८) आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१९) अधीक्षक अभियंता , सांगली पाटबंधारे मंडळ ,सांगली, 
२०) कार्यकारी अभियंता, टेंभु उपसा सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग , ओगलेवाडी 
२१) सिं.व्य.(कामे)कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.३९८/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.३९८/२०२२)/ सिंव्य (कामे), 


दि. १/०९/ २०२३ चे सहपत्र 


Sr.No. Description of Item Amount in (Rs. ) 
शि C - Works (Excluding Royalty) 
2 A) Earthwork 7148321 
3 B) Protection wall 30954007 
tof Total C-works = A+B 38102328 
षु Royalty 2598892 
& 1 % Insurance 381023 
9 18% GST 6858419 
८ 3% Contingencies 1143070 
Total Rs.= 4+5+6+7+8 = 4,90,83,732 
NAMITA नक दो 
GAURAV BASER cereal 
(न.गौ.बसेर) 
शासनाच्या उपसचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


